वित्त विभागाची BEAMS प्रणाली, नियोजन 
विभागाची MP-SIMS व iPAS प्रणाली व केंद्र 
शासनाच्या ?॥७ प्रणालींचे एकत्रिकरण व 
समन्वय साधण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : केंपुयो-२०२१/प्र.क्र.०७/का-१४१४, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ ऑक्टोबर, २०२३ 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाच्या PFMS प्रणालीसाठी वित्त विभागाची BEAMS प्रणाली व नियोजन विभागाच्या 
MP-SIMS व iPAS प्रणाळीवरुन saga ती माहिती उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तसेच, वित्त 
विभागाची BEAMS प्रणालीसाठी नियोजन विभागाच्या MP-SIMS व iPAS प्रणालीवरुन आवश्‍यक ती 
माहिती उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तथापि, नियोजन विभागाच्या MP-SIMS प्रणालीसाठी केंद्र 
शासनाच्या PFMS प्रणालीवरुन केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी केंद्र शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधी 
वितरणाचा तपशील (Advice details) तसेच वित्त विभागाच्या BEAMS प्रणालीवरुन खर्चाची माहिती 
विहित विवरणपत्रात प्राप्त होत नाही. तसेच, प्रशासकीय विभागांना BEAMS, MP-SIMS व iPAS या 
प्रणालींवर माहिती भरावी लागत असल्याने, ही अडचण दूर करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव(वित्त), वित्त 
विभाग यांचे अध्यक्षतेखाली दि.३ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी त्यांचे मंत्रालयीन दालनात अपर मुख्य 
सचिव(व्यय), वित्त विभाग, प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, सचिव (वित्तीय सुधारण), वित्त विभाग यांचे 
उपस्थितीत झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे पदनाम पद 
je - sab | सह सचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग अध्यक्ष 
२ | सह सचिव (का-१४१४), नियोजन विभाग सदस्य 
३ | उप सचिव (का-१४८१), नियोजन विभाग सदस्य 
४ | संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई सदस्य 
५ | संचालक, अर्थ व सांख्यिको संचालनालय, मुंबई सदस्य 


६ | स्टेट नोडल आऑफिसर(5.2./.).) (PFMS), महाराष्ट्र राज्य, आमंत्रित सदस्य 
एव्हरेस्ट हाऊस, मरीन लाईन्स, मुंबई 


७ । संचालक (तांत्रिक), (एस.डी.यु.), राष्ट्रीय माहिती केंद्र, सदस्य 
(एन.आय.सी.), पुणे 
८ | अवर सचिव(का-१४१४), नियोजन विभाग सदस्य सचिव 


२. सदर समितीने शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या कालावधीत याबाबत सांगोपांग 
विचार करुन निर्णय घ्यावा व त्याची माहिती प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांना द्यावी. यासंदर्भात केंद्र 
शासनाच्या एन.आय.सी. शाखेकडून काही परवानगी आवश्‍यक असल्यास अपर मुख्य सचिव(वित्त), वित्त 
विभाग हे त्यांचेशी संपर्क साधून कार्यवाही करतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२१/प्र.क्र.०७/का-१४१४ 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक २०२३१०१११५०४३०३३१६ असा आहे. हा sear 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by NEHA NANDKUMAR 
HUMRASKAR 
Date: 2023.10.11 18:03:30 +05'30' 
(नेहा हुमरसकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 


१) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

२) मा. मुख्यमंत्र्याचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

४) अपर मुख्य सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६) सचिव (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७) नियोजन विभागातील सर्व सह सचिव / उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

८) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

९) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई, 

९) स्टेट नोडल ऑफिसर(5.72.॥/.(।.) (PFMS), महाराष्ट्र राज्य, एव्हरेस्ट हाऊस, मरीन लाईन्स, मुंबई, 
qo) संचालक (तांत्रिक), (एस.डी.यु.), राष्ट्रीय माहिती केंद्र, (एन.आय.सी.), पुणे, 
१२) निवड नस्ती का १४१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


